कृषि सह संचालक, गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्याच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०२२/प्र.क्र.१६४/१५ अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०८ ऑगस्ट, २०२२ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीने विभागातील कृषि सह संचालक, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्याच्या पुढील 
तक्त्यात दर्डविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचेनांवव बदलीने पदस्थापना शेरा 

सध्याची पदस्थापना 

Tapa मारुती माने, प्रशासकीय निकडीस्तव 

awa विभागीय कृषि रा 
कृषि सहसंचालक डीत त (रिक्‍त पदी) 
7 a सहसंचालक, ठाणे 
(विस्तार व प्रशिक्षण-२), 
कृषि आयुक्तालय, पुणे 


२. उपरोक्त अधिका-यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाल आयुक्त 
(कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया 
पहावे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८०८१८४२३१०३०१ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
Date: 2022.08.08 18:46:22 +05'30' 


(सरिता बांदेकर-देशमुख) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव. 
२. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०२२/प्र.क्र.१६४/१५ ओ 


३. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ५, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
५. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

. सर्व संचालळक/विभागीय कृषि सह संचालक (व्दारा आयुक्त (कृषि), पुणे 

. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

. संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

. निवड नस्ती /१५ओ 


one GS © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


